महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत 
आणि युद्धात/युद्धजन्य परिस्थितीत/ 
सुरक्षासंबंधी मोहिमेत धारातीर्थी/अपंगत्व 
आलेल्या जवानांना आर्थिक मदत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र. क्र. ७८/का-मासैक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १६/०८/२०२४. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. ANIA २०१९/(प्र.क्र.६८)/२०१९/२८, दि.०२/०८/२०१९. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६०/२८, दि.३१/०१/२०१९. 
३) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांची पत्रे क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६, 
दि.१९.०६.२०२४,दि. ०२/०७/२०२४, दि. १८/०७/२०२४ आणि क्र.१६०२५/प्रस्ताव/सैकवि-१६, 
दि.१९.०६.२०२४ , दिनांक ०८/०७/२०२४. 
प्रस्तावना- 

युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील 
मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या वारसांना तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत 
धारातीर्थी पडलेल्या आणि अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या बाबतीत वाचा येथील अ.क्र.१ मध्ये नमुद दिनांक 
०२/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. १.०० कोटी इतकी आर्थिक मदत देण्यात येते. त्याचप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या भारताच्या सैन्य दलातील 
शौर्यपदक व सेवापदक धारकांना पुरस्कार म्हणून वाचा येथील अ.क्र.२ मध्ये नमुद दिनांक ३१/०१/२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय अनुदान देण्यात येते. 
२. उपरोक्त वाचा क्र. ०१ आणि ०२ च्या शासन निर्णयानुसार संचालक,सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी 
वाचा क्र.३ अन्वये अनुज्ञेय अनुदान वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासन निर्णय- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३१/०१/२०१९ व प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने खालील 
तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम अदा 
करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | शौर्य/सेवापदक धारकाचे नाव व पत्ता प्राप्त शौर्य/सेवापदक व पदक | अनुज्ञेय रक्‍कम 


प्राप्त झाल्याचा दिनांक (रुपये) 
ले.कर्नल सुजय संतोषकुमार घोरपडे | सेना मेडल (शौर्य पदक) रु.१२,००,०००/- 
(IC.92298L ) २६.०१.२०२३ 


३०४, जी.टी.पी.एस. इंजिनियरिंग 
बिल्डींग, सेक्टर-५, प्लॉट नं. १२९, 
उलवे ता. पनवेल जि. रायगड पीन- 
४१०२०६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र. क्र. ७८/का-मासैक 


२ ले.जनरळ wT बळीराम चौधरी | विशिष्ट सेवा पदक रु.१,००,०००/- 
(IC ४३६८४०२) दि. २६.०१.२०१९ 
/-८०४, विजय विहार, AWHO, 
घोली पुणे महाराष्ट्र पीन-४११०४७ । रम विशिष्ट सेवा पदक रु.४,००,०००/- 
पुण महाराष्ट्र 
दि. २६.०१.२०२४ 
३ नायक अंकुठा भारत सोनकांबळे मेन्हान इन डिस्पॅच (शौर्य पदक) | रु.६,००,०००/- 
(नं.४५८२९५३॥९) दि. २६.०१.२०२१ 
मु. चोबळी, पो. शिरुर ताजबंद ता. 
अहमदपुर, जि. लातुर (महाराष्ट्र) 
पिन-४१३५१४ 
४. कर्नल Weal माधव बिरार सेना मेडल (सेवेसाठी ) रु.१,५०,०००/- 
(FIC ६६९२७॥) दि.२६.०१.२०२४ 
aot नं.०२ सिधकळा नजदिक 
सचिन फर्निचर ओमनगर,जेल 
रोड,सैलानी बाबा नासिक 
रोड,नाशिक-४२२१०१ 
२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍कमेपैकी yo % रक्‍कम शासकीय 


अनुदानातून तर उर्वरित ५० % रक्कम मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व 
राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


ee 


वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


8. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०२/०८/२०१९ व प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील 
तक्त्यात दर्शावल्याप्रमाणे युद्धात/युद्धजन्य परिस्थितीत/सुरक्षासंबंधी मोहिमेत धारातीर्थी/अपंगत्व आलेल्या 


प्रित्यर्थ खर्च हा 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, Loo - इतर खर्च, (००)(०५) 
शौर्यासाठी पारितोषिके (अनिवार्य) ,०५ - बक्षिसे(२०७५ ०११३) ' या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या वित्तीय 


जवानांना अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम अदा करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


आघात झाल्यामुळे २०% अपंगत्व 
आले. 


| जवानाचे नाव/ पत्ता शहीद/ अपंगत्व प्राप्त झाल्याचा | अनुज्ञेय रक्‍कम 
दिनांक (रुपये) 
/ नायक किरण श्रावण चौधरी दिनांक २४गे:२०२२रोजी'हांनेफ | २ १”०,९००/- 
saat % SIRT 

त विर र सेक्टर, लेह ( मेघदूत) | (४? * शासकीय 
न येथे कार्यरत असताना | अजुदानातून आणि ५० 
मु. पो. डोरहले, ता. राहाता, जि. ऑनरेशनल कर्तव्य बजावताना । * मुख्यमंत्री सहायता 
अहमदनगर, पीन-४२३ १०७ जाळा पोळया, कायाला निधीतून (कारगिल)) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र. क्र. ७८/का-मासैक 


२ । गनर कृष्णा पोपट होंडे दिनांक २९ डिसेंबर २०१६ रोजी, | 7”? दच 
| amici ye संबंधी | (२०% शासकीय 
हो रवी र क्षा संबंधी कडाका 
ae ऑपरेहान रक्षक मोहीमेत | AST ९० 
रका जाता : aa 
मु. पाचोंदा पो. माका, ता. | मानसबल ३ सेक्टर आर.आर. । % मुख्यमंत्री सहायता 
जिल्हा- अहमदनगर, पीन- ४१४ ५०१ | जम्मु HAR येथील सीमा रेषेवर | निपीतून (कारगिल) 


दहडातवादयांच्या चकमकीत 
झालेल्या गोळीबारात छातीच्या 
डाव्याबाजुला गोळी लागुन गंभीर 
जखमा झाल्यामुळे ६०% अपंगत्व 
आले. 


रु.१,००,००,०००/- 


३ लान्स हवालदार सुयोग अशोक कांबळे | दि.०४.१०.२०२४ रोजी 
(५० % शासकीय 


(नं.४५७९०६६७॥ OP SNOW LEOPARD 


ONS अनुदानातून आणि 
मु.पो. नारंगी,ता.जिऱायगड-अलिबाग- 1 SIKKIM) | ६०% मुख्यमंत्री 
त शाहीद. सहायता निधीतून 
पीन ४०२२०९ सहायता नि 
(कारगिल) 


५. युद्धात/युद्धजन्य परिस्थितीत/सुरक्षासंबंधी मोहिमेत धारातीर्थी/अपंगत्व आलेल्या जवानांना देय आर्थिक 
मदतीची अनुज्ञेय रक्‍कम रकाना क्र.४ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित रक्‍कम 
मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात 
आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


६. प्रित्यर्थ खर्च हा मागणी क्र.ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० - इतर सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम,१०२-सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००)(०४)देशांतर्गत/सुरक्षासंबंधी 
मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना आर्थिक मदत (अनिवार्य),५०-इतर 
खर्च (२२३५ २६०८) " या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


७. प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी, म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
रायगड/पुणे/लातुर/अहमदनगर/नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS Er 
देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


८. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, 


क्र. मासैम २०१९/प्र.क्र.६८/२०१९/२८, दिनांक ०२/०८/२०१९ आणि क्र. ARIA २०१७/प्र.क्र.३६०/२८, दिनांक 
३१/०१/२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र. क्र. ७८/का-मासैक 


९. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१६१५५४२०९४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by URMILA POPAT SAWANT 

U R M | LA PO PAT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=532e1c167ebaaff43f581 1aa7e45b8f790eb47c4f4cdfSbad586d61a 
७9901 व2, postalCode=400032, st=Mah: 


S AWA N T jalNumber-C586C9348CA72192AB039313815E0318C4374FEA3ABS75A 
392F3FE875E8661EC, cn=URMILA POPAT SAWANT 
Di 2024.08.16 16:10:58 +05'30" 
(उर्मिला सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग,घोरपडी, पुणे-०१ 

२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/पुणे/लातुर/अहमदनगर/नाशिक 

३. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, रायगड/पुणे/लातुर/अहमदनगर/नाशिक 

४. ले.कर्नल सुजय संतोषकुमार घोरपडे ,३०४, जी.टी.पी.एस. इंजिनियरिंग बिल्डींग, सेक्टर-५, प्लॉट 
नं. १२९, उलवे ता. पनवेल जि. रायगड -४१०२०६ 

५. ले.जनरल जगदीश बळीराम चौधरी ,५-८०४, विजय विहार ,AWHO, वाघोली, पुणे -४११०४७ 

६. नायक spat भारत सोनकांबळे ,मु. चोबळी, पो. शिरुर ताजबंद ता. अहमदपुर, जि. लातुर- ४१३५१४ 

७. कर्नल राकेश माधव FART ,बंगला नं.०२ सिधकला नजदिक सचिन फर्निचर ओमनगर,जेल रोड, 
सैलानी बाबा नासिक रोड,नाशिक-४२२१०१ 

८. नायक किरण श्रावण चौधरी ,मु. पो. डोरहळे, ता. राहाता, जि. अहमदनगर, पीन-४२३ १०७ 

९. गनर कृष्णा पोपट होंडे,मु. पाचोंदा पो. माका, ता. नेवासा, जिल्हा- अहमदनगर, पीन- ४१४ ५०१ 

90. SIRT हवालदार सुयोग अशोक कांबळे, मु.पो. नारंगी,ता.जि ऱायगड-अलिबाग,पीन ४०२२०९ 

११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


